वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-२ 
वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३० 
राजशिष्टाचार, ३रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०१९. 
वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १०१४/प्र.क्र.१०३/१९-अ, 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१५. 
प्रस्तावना :- 


शासनाने संदर्भिय दि.२०.११.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-दोन मध्ये सामान्य प्रशासन (खुद्द) व विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख 
यांना वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर शासन निर्णया सोबतच्या विवरण पत्र- ब मधील 
अ.क्र. ७ येथील मा.राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाचा हापथ समारंभाच्या आयोजनाच्या खर्चाला मंजूरी 
देण्याबाबत अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांना प्रत्येकी रु.१० लक्ष इतके वित्तिय अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर वित्तिय अधिकार मर्यादेत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

मा.राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ शपथविधी समारंभाच्या आयोजनासाठी अपर मुख्य सचिव / प्रधान 
सचिव / सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांना प्रत्येक समारंभासाठी प्रतिवर्ष रु.१० लक्ष वित्तीय 
मर्यादेऐवजी रु.७० लक्ष इतकी वित्तीय मर्यादा विहीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सोबत 
जोडलेल्या विवरण पत्र-ब मधील अनुक्रमांक ७ मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२४/२०१९/ व्यय-४, 
दिनांक०३.०७.२०१९ व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८७ /२०१९/ विनियम, दिनांक ०८/०८/२०१९ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९३०१२५६३७१८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याआदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra G Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


4 + Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
वे] e n fa a | Wa 2.5.4.20=e18e8c2154c8ecbcf0edc1 fcc5b3e74c50aa53537f32c40ea2 
claf9814e56681, cn=Rajendra G Gaikwad 
Date: 2019.09.30 12:59:46 +05'30° 


( रा.गो.गायकवाड ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


Cc 40 AD -0 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३० 


& 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
प्रधान सचिव व राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


. संचालक तथा उप सचिव, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई (कार्यासन-३० मार्फत) 


९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर. 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

. संचालक तथा उप सचिव, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई (कार्यासन-३० मार्फत) 
. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई (कार्यासन-३० मार्फत) 

. आयुकत, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

. उप सचिव, कार्यासन-३६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव, कार्यासन-३३२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उप सचिव, कार्यासन-२४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१९/कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग कार्यासन व्यय-४/ विनिमय मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३० 


वित्तीय अधिकार , नियम पुस्तिका १९७८, भाग-२ मधील वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा 
शासन निर्णय क्रमांक सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३०, दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र- ब 
अ.क्र. वित्तिय शक्तीचे | अधिकारांचा | वित्तीय शक्‍तीची मर्यादा अटी 
वर्णन वापर 
करण्यास पूर्वी सुधारीत 
सक्षम असलेली वित्तीय 
प्राधिकारी वित्तीय मर्यादा 
मर्यादा 

Paes | २ 3 8 दु & 

9 मा.राज्यपाल, अपर मुख्य | रु.१० लक्ष | रु.७० लक्ष | 4. अर्थसंकल्पात तरतूद 
मुख्यमंत्री q | सचिव/प्रधान | प्रतिवर्षी प्रतिवर्षी असली पाहिजे. 
मंत्रीमंडळाचा सचिव/सचिव २. वस्तु आणि सेवा 
शपथ समारंभ व मुख्य राज यांच्या खरेदीसाठी विहित 

शिष्टाचार कार्यपध्दतीचे आणि वेळोवेळी 
अधिकारी काढलेल्या आदेशाचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 
३. निविदा प्रक्रीया 


अवलंबून सेवा पुरवठादारांची 
नियुक्ती करण्यात यावी. 
निविदा मागविणे शाक्य नसेल 
त्यावेळी विविध विभागांना 
सातत्याने दरपत्रके मागवून 


तीन अधिकाऱ्यांच्या 
समितीमार्फत सेवा 
पुरवठादाराची निवड 
करण्यात यावी. 

४. ई-निविदा प्रक्रिया 


लागू असल्यास त्याचे पालन 
करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


